महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.४४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १० जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ :- १) या विभागाचे समक्रमांक दिनांक १३.११.२०१८ चे आदेश. 
२) सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१४, दि.०९-०८-२०१६ 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन आदेशान्वये वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गातील लघुलेखकांच्या मंत्रालयीन विभागात 
मध्यावधी बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, सदर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
विभागामधून बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. आता 
संदर्भाधिन परिपत्रक क्र. २ च्या अनुषंगाने खालील तक्त्यातील कर्मचाऱ्यांना रकाना क्रमांक ४ येथील 
विभागातून रकाना क्रमांक ५ येथील बदलीच्या विभागात रुजू होण्यासाठी या विभागामार्फत 
दिनांक १० जानेवारी, 2098 (म.नं.) रोजी एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
२. खालील कर्मचाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता त्यांच्या नावासमोर रकाना 
क्रमांक ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. :- 


अ.क्र. । श्री/ निम्नश्रेणी सध्याचा विभाग बदलीनंतर 
श्रीमती । लघुलेखकाचे नांव पदस्थापनेचा विभाग 
| १_| 2 3 PB ५ 
| a श्रीमती | रं.वि.वाघमारे महिला व बाल विकास विभाग | विधिव न्याय विभाग 


३. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ चे नियम १२ मधील तरतुदीनुसार उपरोक्त तक्त्यात नमूद 
कर्मचाऱ्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नसल्याने, ते जर त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ५ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू झाले नाहीत तर, त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी 
सेवाखंड धरण्यात येईल. 

छ. सदर झासन Sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११०१२२५१३६८०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 
(71. FY. गुरव ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती रं.वि.वाघमारे, वरिष्ठ स्वीय सहायक, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


१. अ.मु.स./प्रधान सचिव / सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०० ०३२. 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
सह / उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
निवडनस्ती. 


